अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे व 
त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय : FATS - २०२४/(प्र.क्र.१४९/२०२४)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ०७/१०/२०२४ 


संदर्भ - १. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र.आढावा-१००२/(३३५-२००२) आ(प्रशि) दि.०६.०२.२००३ 
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२५/प्र.क्र.३५/२४/लाक्षेवि आस्था,दि.०२/०४/२०२४. 
३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 
४. मुख्य अभियंता, कोंकण wear, जलसंपदा विभाग मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ. 
५(१/२८४१/सन २०२४, दि.२९.०८.२०२४. 


प्रस्तावना: 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ८४४ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ पदांना संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुख्य 
अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये त्यांचे अंतर्गत 
असलेल्या मंडळ आणि मंडळांतर्गत विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
८४४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५६ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 


संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांचे 
कार्यालय अंतर्गत विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८४४ पदांना व 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५६ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावान्वये सादर 


केलेली उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय 
आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन 


राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ. | कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी रुपांतरीत Sais 
क्र. आस्थापने वरील अस्थायी 
पदे आस्थापने वरील 
पदे 
| * | ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे २१७ १३ मागणी क्रमांक आय ३, 
अधिनस्त कार्यालय | (विवरण पत्र-०१) | (विवरण पत्र-०७) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे, 
कार्यकारी अभियंता ८० सर्वसाधारण, 
ठाणे पाटबंधारे ००१ संचालन व प्रशासन, 


विभाग कळवा-ठाणे 


(03) सामाईक आस्थापना- 
कार्यकारी 

(०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
(२७०१ १३७८) 


ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे 
अधिनस्त कार्यालय 
कार्यकारी अभियंता 
लघु पाटबंधारे 
विभाग, नाशिक 
अंतर्गत 3 
उपविभागीय 


५२ 
(विवरण पत्र-०२) 


०१ 
(विवरण पत्र-०७) 


मागणी क्रमांक आय ३ 

२७०१ मध्यम पाटबंधारे, 

८० सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन, 

(०३) सामाईक आरस्थापना- 
कार्यकारी 

(०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 


अ. | कार्यालयाचे | नियत अस्थायी रुपांतरीत लेखाशीर्ष 
क्र. आस्थापने वरील अस्थायी 
पदे आस्थापने वरील 
पदे 
कार्यालये (७०१ १३७८) 
३. ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे ८ ०७ मागणी क्रमांक आय-३, 
अधिनस्त कार्यालय | (विवरण पत्र-०३) | (विवरण पत्र-०७ | २७०१ मध्यम, पाटबंधारे, 
कार्यकारी अभियंता ८० सर्वसाधारण, 
भातसा धरण ००१, सचालन व प्रशासन, 
व्यवस्थापन विभाग (०४) परिरक्षण आस्थापना, 
भातसानगर (०४) (०५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
(२७०१ ४१९९) 
४ ।ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे 34+ मागणी क्रमांक आय-३, 
अधिनस्त कार्यालय १८ =88 २७०१ मध्यम, पाटबंधारे, 
तांत्रिक कक्ष (जल । (विवरण पत्र-०४) ८० सर्वसाधारण, 
आराखडा) ठाणे ००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 


(०४) (५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
(२७०१ ४१९९) 

मागणी क्रमांक आय-५, 

४७०१ मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भागभांडवली 
अंशदान (वेतन), 

(०४) (०३) कोकण पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान, (अनिवार्य), 

०१, वेतन, 

32, अंशदाने 


(४७०१ आय १८९) 


अ. | कार्यालयाचे नावा | नियत अस्थायी रुपांतरीत लेखाशीर्ष 
आस्थापने वरील अस्थायी 
पदे आस्थापने वरील 
पदे 
५. ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे ३२० २५ मागणी क्रमांक आय -३, 
अधिनस्त कार्यालय | (विवरण पत्र-०५) | (विवरण पत्र-०७) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे, 
कार्यकारी अभियंता, ८० सर्वसाधारण, 
eee ००१ संचालन व प्रशासन, 
UM, FSS (03) सामाईक आस्थापना- 
कार्यकारी 
(०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
(२७०१ १३७८) 
= मागणी क्रमांक आय-३, 
ठाणे पाटबंधारे ११९ १० | 
मंडळ, ठाणे (विवरण पत्र-०६) | (विवरण पत्र-०७) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे, 
अधिनस्त कार्यालय ८० सर्वसाधारण, 
कार्यकारी अभियंता, ००१, संचालन व प्रशासन, 
पालघर पाटबंधारे 
विभाग FAK (०४ परिरक्षण आस्थापना, 
(०४) (५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
(२७०१ ४१९९) 
एकुण ८४४ ५६ 
१. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ८४४ पदे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८४४ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, 
तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५६ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत किंवा 
दि.२८/०२/२०२५ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 


नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


५. मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग मुंबई यांनी संदर्भ Hy येथील 
दि.२९/०८/२०२४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील उपलब्ध माहितीनुसार पदांची 
संख्या / पदामधील घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे 
गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच यानुषंगाने शासनास पाठविलेल्या 
प्रस्तावातील पदांची आकडेवारी ही अचुक असल्याची खातरजमा ही संबंधित क्षेत्रीय 
कार्यालयाने आपल्यास्तरावर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तसेच याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४१००७१६३२५०२३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=327f48fc91004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d9 
5624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M ES H RA M serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB 
501F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2024.10.07 18:29:01 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र - परिशिष्ट अ व विवरणपत्रे १ ते ७ 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,नागपुर. 

३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१ / विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

५. मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई . 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास 
तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य 


“0 (२ SG & 


अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा 
करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे. 

कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

आ(प्रशि)कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "अ' 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत व विभाग व उपविभागीय 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी रुपांतरीत लेखाशीर्ष 
आस्थापने वरील अस्थायी 
पदे आस्थापने वरील 
पदे 
| - | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, २१७ १३ मागणी क्रमांक आय ३, 
तोंगाअितरत (विवरण पत्र-०१) | (विवरण पत्र-०७) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे, 
कार्यालय कार्यकारी ८० सर्वसाधारण, 
गिता ठग ००१ संचालन व प्रशासन, 
का आही लाक (03) सामाईक आस्थापना- 
कळवा-ठाणे कानकंती 
(०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
(अनिवार्य) 
(२७०१ १३७८) 
२. | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 4Q ०१ मागणी क्रमांक आय 3 
ठाणे अधिनस्त (विवरण पत्र-०२) | (विवरण पत्र-०७) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे, 
कार्यालय कार्यकारी ८० सर्वसाधारण, 
अभियंता लघु ००१ संचालन व प्रशासन, 
पाटबंधारे विभाग, (०३) सामाईक आस्थापना- 
नाशिक अंतर्गत 3 कार्यकारी 
उपविभागीय (03)(03) अधीक्षक अभियंता, 
कार्यालये ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
(अनिवार्य) 
(२७०१ १३७८) 
३. | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ८७ ०७ मागणी क्रमांक आय-३, 
त मज हल (विवरण पत्र-०३) | (विवरण पत्र-०७) | २७०१ मध्यम, पाटबंधारे, 
कार्यालय कार्यकारी ८० सर्वसाधारण, 
आणिता आतया धर ००१, संचालन व प्रशासन, 
Sts ata (०४) परिरक्षण आस्थापना, 
गांतसातंगार (०४) (०५) अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 


कार्यालयाचे नाव 


नियत अस्थायी 
आस्थापने वरील 
पदे 


रुपांतरीत 
अस्थायी 
आस्थापने वरील 
पदे 


लेखाशीर्ष 


(अनिवार्य) 
(२७०१ ४१९९) 


ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे अधिनस्त 
कार्यालय तांत्रिक 
कक्ष (जल आराखडा) 
ठाणे 


39+ 
9d =88 
(विवरण पत्र-०४) 


मागणी क्रमांक आय-३, 

२७०१ मध्यम, पाटबंधारे, 

८० सर्वसाधारण, 

००१, संचालन व प्रशासन, 

(०४) परिरक्षण आस्थापना, 

(०४) (५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवायी 
(२७०१ ४१९९) 


मागणी क्रमांक आय-५, 

४७०१ मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 
(०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भागभांडवली 
अंडशादान (वेतन), 

(०४) (०३) कोकण पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान, (अनिवार्य), 
०१, वेतन, 

३२, अंशदाने 

(४७०१ आय १८९) 


ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे अधिनस्त 
कार्यालय कार्यकारी 
अभियंता, रायगड 
पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड 


RRO 
(विवरण पत्र-०५) 


२५ 
(विवरण पत्र-०७ 


मागणी क्रमांक आय -३, 

२७०१ मध्यम पाटबंधारे, 

८० सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन, 

(०३) सामाईक आस्थापना- 
कार्यकारी 

(०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, 


ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रुपांतरीत लेखाशीर्ष 
आस्थापने वरील अस्थायी 
पदे आस्थापने वरील 
पदे 
(अनिवार्य) 
(२७०१ १३७८) 
६. | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ११९ १० मागणी क्रमांक आय-३, 
ठाणे अधिनस्त (विवरण पत्र-०६) । (विवरण पत्र-०७) गात 
कार्यालय कार्यकारी २७०१म र 
अभियंता, पालघर ८० सर्वसाधारण, 
पाटबंधारे विभाग, ००१, संचालन व प्रशासन, 
मनोर 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(०४) (4) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवायी 
(२७०१ ४१९९) 
एकुण ८४४ ५६ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र क्र.१ 
नियत अस्थायी आस्थापना 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
१ | २ 3 
ez कार्यकारी अभियंता es  _ 
२ | उपकार्यकारी अभियंता a. 
3 | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता ४ 
४ । विभागीय लेखापाल 1 औषद 
५ | आरेखक a अरी... | 
६ | सहा.आरेखक शिया 
७ | प्रथम लिपीक a गि 
८ | भांडारपाल a 
९ | सहायक भांडारपाल शशश काआागाशा 
न वरिष्ठ लिपीक 4 
ia q | वरिष्ठ दफ्तर कारकून 1१ | 
१२ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक ७ 
१३ । दफ्तर कारकून ३ 
१४ | अनुरेखक गागा 
१५ | संगणक कार्यक्रम चालक शिका 
१६ । वाहन चालक ॥___ क. __ 
१७ | नाईक i ae 
१८ | शिपाई षु 
१९ | चौकीदार शिश क ताशा 
२० । वरिष्ठ लेखा लिपीक a ae 
२१ | ओव्हरसिअर शिकार 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
हिती २ 
२२ । विभागीय मुख्य लिपीक 
एकूण:-१ ३६ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ कळवा 
बिह उपविभागीय अभियंता 11 पै 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ ४ 
अभियंता 

३ | वरिष्ठ लिपीक a se 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
4 | टंकलेखक a "| 
६ | अनुरेखक 11 प 
७ | दफ्तर कारकून i 0 
८ | वाहन चालक 11 पै 
९ | शिपाई २ 
चि ० | चौकीदार 1_ णी... 
शिण ओव्हरसिअर a 117 | 
१२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 

एकूण:-२ १८ 

पाटबंधारे उपविभाग क्र.२ कळवा 
शा उपविभागीय अभियंता 11 पै 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ ४ 
अभियंता 

३ | वरिष्ठ लिपीक 1. | “क. | 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक 11 पै 
६ | अनुरेखक 11, | 
७ | दफ्तर कारकून काक की 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
| a | २ ३ 
८ | वाहन चालक प 
९ | Bras २ 
हिम ० | चौकीदार 11 पै 
११ | ओव्हरसिअर | णक, | | 
१२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
एकूण:-३ १८ 
शाखा-वाडा 
सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ | 
अभियंता 

२  । दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 
३ | मोजणीदार ४ 
कालवा निरीक्षक ८ 

५ । संदेशक प 
६ | कालवा चौकीदार 3 
७ । कालवे टपाली 11 पै 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक a: क | 
९ | Bras a Se 
एकूण:-४ २२ 

शाखा-जव्हार 
he सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ शिकता 
अभियंता 

२  । दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 
३ | मोजणीदार ४ 
४ | कालवा निरीक्षक ८ 
५ | dare a || 
६ | कालवा चौकीदार 3 
७ । कालवे टपाली शिया 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
| a | २ ३ 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 11 प 
९ | शिपाई शात 
एकूण:-५ २२ 
पाटबंधारे उपविभाग, मुरबाड 
फि उपविभागीय अभियंता Ss 
2 | सहायक अभियंता 3-2 / शाखा अभियंता / कनिष्ठ OO | 
अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपीक a 
8 | कनिष्ठ लिपीक 2 
4 | टंकलेखक 11 Se 
६ | अनुरेखक 1 sal 
७ | दफ्तर कारकून २ 
८ | वाहन चालक a ee 
९ । Bras २ 
१० | ० | चौकीदार Po 
११ | ओव्हरसिअर a | 
१२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक शकर ee 
एकूण:-६ १३ 
शाखा-जांभे 
| सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ so 
अभियंता 

२  । दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 
३  । मोजणीदार ४ 
४ | कालवा निरीक्षक ८ 
५ | संदेशक 11 पै 
६ । कालवा चौकीदार 3 
७ । कालवे टपाली i __| 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 

| a | 2 3 

८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक प 

९ | शिपाई re cl 

एकूण:-७ २२ 

शाखा-शहापूर 

कि सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ शिंका 
अभियंता 

२  । दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 

३ | मोजणीदार ४ 

कालवा निरीक्षक ८ 

५ | संदेशक शिडे कशकककओा 

६ । कालवा चौकीदार 3 

७ । कालवे टपाली शिया 

८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक a ae 

९ | शिपाई a त्रै... _| 

एकूण:-८ २२ 

शाखा-मुरबाड 

het सहायक अभियंता A-2 / शाखा अभियंता / कनिष्ठ _ 7 | 
अभियंता 

२  । दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 

३  । मोजणीदार ४ 

कालवा निरीक्षक ८ 

५ | ear a: se 

६ । कालवा चौकीदार 3 

७ । कालवे टपाली शंक cnn 

८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक शाक 

९ | शिपाई 11 पै 

एकूण:-९ २२ 


जाखा-मानिवली 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
| a | २ ३ 
णं सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ ee 
अभियंता 

२  । दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 
३  । मोजणीदार ४ 
कालवा निरीक्षक ८ 
५ | dare a 7 
६ । कालवा चौकीदार ३ 
७ । कालवे टपाली 11 पै 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 11 प| 
९ | होपाई Po 
एकूण:-१० २२ 

एकूण:-(१--२--३--४--५--६--७--८--९--१०) २१७ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM, 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


PRADNYA SHYAM काना 
25 4.20=327f48fc91004ad3efSa6ebc8926964b30682a841a4ee2495 
624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharash! 

M ES H RAM erialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB 
501F&CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
Date: 2024.10.07 18:29:44 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र क्र.२ 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, नाशिक 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
Ee 2 3 
पाटबंधारे उपविभाग, पेठ 
na उपविभागीय अभियंता a  ?_| 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक 1 पै | 
५ | अनुरेखक 1 पै 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक 1 a 
८ | वाहन चालक 11 पै| 
९ | शिपाई २ 
[a o | चौकोदार i: ae 
एकूण:-१ १८ 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, त्र्यंबक 
zai उपविभागीय अभियंता a 
२ | सहायक अभियंता 3-2 / शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता न 
3. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक a ण 
४ | वरिष्ठ लिपीक Po 
५ | अनुरेखक a ae 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक a अ ज्ण्ण्ण| 
८ | वाहन चालक i See 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 

| 4 | 2 3 
९ | शिपाई ३ 
पे. ० | चौकोदार i ae 
एकूण:-२ 96 

लघु पाटबंधारे उपविभाग, पेठ 

| a | उपविभागीय अभियंता "१1 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक BH 
५ | अनुरेखक 11१ 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक 1 पै 
८ | वाहन चालक Po 
९ | शिपाई २ 
| ae o | चौकीदार a आ... 110 
एकूण:-३ १८ 

एकूण:-(१--२५-३) ५२ 

PRADNYA SHYAM ®: 


MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र क्र.३ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
चिड २ ३ 
विश कार्यकारी अभियंता a 
2 | उप अभियंता a कॉ 
3 | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ ४ 
४ । विभागीय लेखापाल कशा) _2०कॉ 
५ | प्रथम लिपीक विका 
६ । भांडारपाल a 1171 
७ | लघुटंकलेखक a se 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (_ “के. 17 
९ | वरिष्ठ लिपीक 4 
ie o | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ८ 
११ सहा. आरेखक 1 
१२ | अनुरेखक कशाशी कॉ 
१३ | वाहन चालक ae ae 
१४ | सहायक भांडारपाल शिक शान 
१५ | नाईक a: || 
१६ | शिपाई षु 
१७ | चौकीदार a ce 
एकूण:-१ ३४ 


पाटबंधारे उपविभाग, भातसानगर 


कार्यकारी अभियंता 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
1 १_| २ ३ 
२ | उप अभियंता शिकावा 
३ | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ ४ 
४ | विभागीय लेखापाल शग जागा 
५ | प्रथम लिपीक i 
६ । भांडारपाल a se 
७ | लघुटंकलेखक PF 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
९ । वरिष्ठ लिपीक (. a 
१९ ० | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ३ 
(0 सहा. आरेखक a || 
१२ । अनुरेखक i ae 
१३ | वाहन चालक शिका गाशा 
१४ | सहायक भांडारपाल a आगा 
१५ | नाईक ॥__ ae 
१६ | शिपाई २ 
१७ | चौकीदार a, ST 
एकूण:-२ १८ 

भातसा उजवा कालवा उपविभाग, शहापूर 

[| कार्यकारी अभियंता शिंकाक हा 
२ | उप अभियंता a Se 
3 | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ ४ 
४ । विभागीय लेखापाल a ee 
4 | प्रथम लिपीक शशि शश 
६ । भांडारपाल 101 
७ | लघुटंकलेखक 10 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
९ । वरिष्ठ लिपीक es ee 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
[sean] 2 3 
१० ० | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ३ 
cca सहा. आरेखक a. टु 
१२ | अनुरेखक a eee 
१३ | वाहन चालक शिक शा 
१४ | सहायक भांडारपाल ee 7१ 
१५ | नाईक a ee 
१६ | शिपाई २ 
१७ | चौकीदार ae 
एकूण:-३ १८ 

वैतरणा धरण उपविभाग, वैतरणानगर 
॥ कार्यकारी अभियंता 10 
2 | उप अभियंता a ee 
3 | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ ४ 
४ | विभागीय लेखापाल 

५ | प्रथम लिपीक 19 
६ । भांडारपाल a || 
७ | लघुटंकलेखक शिकास 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
९ । वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
"0: o | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ३ 
११ | सहा. आरेखक a 
१२ | अनुरेखक a. _-| 
१३ | वाहन चालक a. 
१४ | सहायक भांडारपाल PF 
१५ | शिपाई २ 
१६ | चौकीदार a 
एकूण:-४ a a 


पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५या 

कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


२ ३ 


एकूण:-(१--२--३--४) cg 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 


5.4.20=32748fc91 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1 a4ee2d95624F 
182a93ab47, ICod 


2, 0 
rialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB501F 
SCAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
(९: 2024.10.07 18:30:30 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरण पत्र-०४ 


नियत अस्थायी आस्थापना 


कार्यालयाचे नाव:- अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 


अ.क्र. पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
jaa | 2 3 
1 १_| अधीक्षक अरभियता 1१ | 
२ | सहाय्यक अधीक्षक अभिंयंता शशि कण 
3 | अधीक्षक fa 
y । क.अ./शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी-२ ३ 
५ | प्रथम लिपिक 1१ 
६ | प्रमुख आरेखक Pc 
७ | सहाय्यक आरेखक Pe 
C | उच्चश्रेणी लघु लेखक / निम्नश्रेणी लघु लेखक Pa 
९ | अनुरेखक fl 
ES वरिष्ठ लिपिक ४ 
११ १ | कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि-टंकलेखक ४ 
१२ | टंकलेखक 3 
१३२ | वाहन चालक Pe 
१४ | दप्तरी | 
१५ | नाईक शाखा ०ाका| 
१६ | शिपाई ३ 
१७ | चौकीदार fa 
१८ | लेखाधिकारी ॥_____ 6 आय: 
१९ । संगणक कार्यचाळक Pa 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
1 १_| २ ३ 
२० | प्रमुख दप्तर कारकून 1१ 
२१ । वरिष्ठ दप्तर कारकून 1 पै 
एकूण :-१ 39 
कार्यालयाचे नांव :अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत तांत्रिक कक्ष (जल आराखडा) 
ठाणे. 
अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
| a | २ 3 
शि उप विभागिय अभियंता Po 
शा.अ./सहा.अ. श्रेणी.२/ क.अ. y 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक छु 
४ | वरिष्ठ लिपीक 
५ | कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि-टंकलेखक २ 
६ | टंकलेखक fF 
अनुरेखक Pe 
वाहनचालक Be 
९ | शिपाई २ 
ae | o | चौकीदार 1१ 
एकूण :-२ १८ 
एकूण:-(१--२) ४९ 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र क्र.५ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ. क्र. पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५या 
कालावधीत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
1 १_| ? 2 
रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड, ता.रोहा, जि.रायगड 
चिता कार्यकारी अभियंता f= > ह - | 
२ | उपकार्यकारी अभियंता शिक क 
३ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 1 रली, _____| 
४ | विभागीय लेखापाल 10 
५ | प्रथम लिपिक 11. "ह 
६ । आरेखक Po 
७ | वरिष्ठ लिपिक 11 en 
कनिष्ठ लिपिक Po 
९ | टंकलेखक Pe 
| qo o | अनुरेखक 10 
ae | वरीष्ठ दप्तर कारकून ॥.____ हा...) 
१२ | दप्तर कारकून ३ 
१३२ | भांडारपाल 10 
१४ | सहाय्यक भांडारपाल a ce 
१५ | वाहन चालक 1 व| 
१६ | नाईक शिकता 
१७ | शिपाई 10 
१८ । चौकीदार | “1. 
एकूण a | 


पाटबंधारे उपविभाग, कर्जत 


उपअभियंता/अधिकारी 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


वरिष्ठ लिपिक 


०८ | “७ | A] -0 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 


| qo 


चौकीदार 


एकूण 


०७ - | |} _0| 0 


सिचन शाखा, भिलवले 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


OO} O}] ० | oO} (२ | CK] -0 । ९) 


एकूण 


A 
A 


सिंचन शाखा, राजनाला H. 9, कर्जत 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“० |) (| | m 


शिपाई 


oO} -0 | w] -0 | GS 


एकूण 


२० 


सिंचन शाखा, राजनाला क्र. 2, कर्जत 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-0०। -० | ८० | oO] (२ | 9८ | -0 । ९) 


एकूण 


A 
AD 


पाट. शाखा, राजनाला क्र. 3, कर्जत 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


तारतंत्री 


विजतंत्री नि यांत्रिकी 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


_१०_| 


कालवा टपाली 


FP Sai 


शिपाई 


एकूण 


सिचन शाखा, साळोख 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


तारतंत्री 


विजतंत्री नि यांत्रिकी 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


एकूण 


सिचन शाखा पाली भूतावली 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


तारतंत्री 


विजतंत्री नि यांत्रिकी 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकीदार 


| qo 


कालवा टपाली 


zo 


शिपाई 


एकूण 


पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव 


उपअभियंता/अधिकारी 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 


_१०_| 


चौकीदार 


Oo}; A} OO} A] -0 | -0 | AD] -0 


एकूण 


me) 
aN 


सिचन शाखा, मोर्बा 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


Wea 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-0०। O}] ww] oO} (२ | CK] -0 । ९) 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा, गोरेगांव 


ंव मु. माणगांव 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


O}] Of}; ८० | oO} (२ | CK} -0 । ९) 


एकूण 


AD 
AD 


सिचन शाखा, माणगांव 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“०0 | (२ | 6 । om 


शिपाई 


-0० | -9 |) WwW] oO} (२ 9८ | -0 | <९) 


A 
A 


एकूण २ 


सिंचन शाखा क्र. १, कोलाड 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-0 | O}] ८७ | oO} (२ 9८ | -0 | <९) 


एकूण 


A 
AD 


पाटबंधारे उपविभाग, कोलाड 


उपविभागीय अभियंता 


सहा. अभि. श्रेणी-२/शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपीक 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


एकूण :- 


१३ 


सिचन शाखा, पाली 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकीदार 


शिपाई 


-० | AV} -0 | WA] 9८2 | Of] ९) 


एकूण २१ 
सिंचन शाखा, पेण 
शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
ष्र are त पा _ «& | 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 
२ | दप्तर कारकून २ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक Po 
४ | मोजणीदार 8 
५ | कालवा निरीक्षक ८ 
६ | संदेशक 1१ | 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ | कालवा टपाली 1१ | 
९ | शिपाई 1१ 
एकूण २२ 
हेटवणे कालवा उपविभाग क्र. १, उंबर्ड पेण 
शि उपविभागीय अभियंता a ae 
2 | सहा. अभि. श्रेणी-२/शाखा 8 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
3 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 8 
४ | वरिष्ठ लिपीक a, | 
4 | टंकलेखक a 
६ | वाहनचालक अ. || 
७ | शिपाई २ 
८ | चौकीदार शशश 
एकूण :- १५ 
एकंदर एकूण ३२० 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327f48fc91004ad3efSa6ebc89e6964b30682a841a4ee2d95 
624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2CB 
501F8CAFE81 98EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
Date: 2024.10.07 18:31:19 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र क्र.०६ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर जि.पालघर 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
2a | 2 3 
hee कार्यकारी अभियंता Le 
२ | उपकार्यकारी अभियंता प | 
3 | उपअभियंता / उपविभागीय अभियंता a «१ 
४ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
५ | विभागीय लेखापाल a ae 
६ | प्रथम लिपीक प 
७ | वरिष्ठ लिपीक षु 
८ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक ८ 
९ | लघुटंकलेखक a a 
| ae i स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक a ae 
| 99 | भांडारपाल शशि ह शश 
१२ | सहायक भांडारपाल 1१ | 
१३ । आरेखक प | 
१४ | आरेखक श्रेणी-३ a 
१५ | वाहन चालक 1 ae 
१६ | नाईक प | 
१७ | शिपाई द 
एकूण:- ३४ 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
1 १_| २ ३ 
पाटबंधारे उपविभाग, वाणगांव, ता.डहाणू, जि.पालघर 
[aed उपविभागीय अधिकारी a 
२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | वरिष्ठ लिपीक 11१ 
४ | कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक ३ 
५ | अनुरेखक 11 पै 
६ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक २ 
७ | वाहन चालक ॥. ae 
८ | शिपाई ३ 
एकूण:- १६ 
पाटबंधारे उपविभाग, मनोर 
ea उपविभागीय अभियंता काका आळा 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ ४ 
अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपीक 11 पै 
४ | कनिष्ठ लिपीक ३ 
५ | टंकलेखक शड 
६ ।अनुरेखक ॥ 1 oe 
७ | दफ्तर कारकून शिकाल 
८ | वाहन चालक शिका ae 
९ | शिपाई ३ 
Poca o | चौकीदार a: ee 
Pe ओव्हरसिअर शिका लागा 
१२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ॥_ en 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 
1 १_| २ ३ 
एकूण:- १२ 

पाटबंधारे उपविभाग, पालघर 
al उपविभागीय अभियंता | 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ SS 
अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपीक ॥ कै ___| 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक 1 प 
६ ।अनुरेखक [1 कै... 1171 
७ | दफ्तर कारकून २ 
८ | वाहन चालक शिक) 
९ | शिपाई २ 
ष्य ० | चौकीदार > ai 
११ | ओव्हरसिअर [lS 
१२ | स्थापत्य afta सहायक शिक आळा 
एकूण:- १३ 
सिंचन शाखा- पालघर 
फं सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ _* 
अभियंता 

२ | दफ्तर कारकून २ 
३ | मोजणीदार ४ 
४ | कालवा निरीक्षक ८ 
५ | संदेशक 1 प 
६ | कालवा चौकीदार ३ 
७ | कालवे टपाली i. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक |. के __7”2| 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 

| a | 2 3 
९ | शिपाई 10 | 
एकूण:- २२ 

सिंचन शाखा- विक्रमगड 
णं सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ शिकांकाा 
अभियंता 

२ | दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 
३ | मोजणीदार ४ 
४ | कालवा निरीक्षक ८ 
५ | संदेशक शिश 
६ | कालवा चौकीदार 3 
७ । कालवे टपाली Po 
८ _ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 11 पै 
९ | शिपाई Po 
एकूण:- २२ 

एकूण:- ११९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=327f48fc91004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a841a4ee2d956 
harashtra, 


24fca82a93; y 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2CB5 
O1F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


MESHRAM 


3047, postalCode=400032, st=Mal 


Date: 2024.10.07 18:31:42 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १४९/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरण पत्र - ०७ 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे व त्यांच्या अंतर्गत विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ. क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या | पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
| 4 | 2 3 | oe 
a | का.अ. भातसा धरण व्यवस्थापन 
विभाग, भातसानगर अंतर्गत 
उजवा कालवा उपविभाग, शाहापुर 
आणि वैतरणा धरण उपविभग 
वैतरणानगर 
शिळ शा सफाइसेवक | १ | श्रीम.परमार सं.हे. ३०/०९/२०२७ 
2. तारतंत्री | 4 | श्री.डिंगोरे प. बा. ३०/०९/२०२४ 
३. चौकीदार 1 a श्री.वारघडे अ.शि. ३१.०१.२०२५ 
४. मजुर | 4 | श्री.तिखांडके द.म. 30/08/2034 
4. मजुर | a | श्री.भुसारे का.ल. 39/04/2029 
न्हा मजुर 1 १__| श्री.गांविद नि. सोडनर | ३०/०६/२०३६ 
9 मजूर ।__१____ श्री.ना.दा. गुडनर ३०/११/२०४२ 
एकुण aa 
२ का. अ. पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर 
(कै | वाहन चालक | १ | विकास रघुनाथ पावडे. | ३१/०५/२०२५ 
२. मजूर | a | वसंत वेड्या विघ्ने. ३१/०५/२०२५ 
र मजूर १ | जगन्नाथ पदू ३१/०५/२०२५ 
त डोकफोडे. 
४. कालवा निरिक्षक | १ | राजू बंडू पालांडे. ३१/०५/२०२६ 
. मजूर १ शिनवार बारक्या ३१/०६/२०२६ 
बुजड. 
६. चौकीदार | १ | विजय बारकू ठाकूर. | ३१/०५/२०२७ 
9 मजूर | 9 | गोविंद सखाराम गुहे. | ३१/०५/२०२७ 
मजूर | 9 | दत्तु माणक्‍्या जाधव ३१/०५/२०२७ 
र मजूर १ सुरेश गोपाळ ३०/०६/२०२७ 
न बेंडकोळी. 
| "वेळ. | ०. मदतनीस | oe अशोक गंभीर कोळी. । ३१/०७/२०३० 


अ. क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या | पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
Le | 2 3 fF 8 
Vet] a | 
का. अ. ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा(ठाणे) 
Poe मजुर आ. || श्री. सं. रा. घोलप ३१/०५/२०२९ 
२ मजुर | श्री. दि. शा. मारके ३१/०५/२०२९ 
३ मजुर शिवा श्री. OG. धस ३१/०५/२०२८ 
४ मजुर शिंगी श्री.पां.वि.कटके ३१/०५/२०२५ 
५ श्री.सु.दुंधस ३०/४/२०२५ 
चौकीदार |. “क. | 
६ श्री.व.ग.धस ३१/०७/२०२६ 
चौकीदार be || 
9 मजूर za श्री.शा.का.देसले ३१/५/२०२६ 
८ मजूर डिक अ श्री.प्रआ.विसपुते ३१/१२/२०२८ 
९ मजूर बि श्री.ना.शं.करंजे ३१/५/२०३० 
ioe | मजूर Ea श्री.द.द.किरपण ३०/६/२०२९ 
= मजूर श्री.रविद्र काळूराम ३०/६/२०२५ 
डिक \ 
दातेले 
१२ मजूर शि श्री.अनंत वि.धोत्रे ३०.०४.२०२७ 
१३ मजूर शि नंदकुमार बाळकृष्ण । ३१.१२.२०२९ 
डोईफोडे 
एकुण १३ 
8 का.अ.रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
Le कारकून/लिपीक ae श्री.संदेशा गोपाळ ३०.०९.२०२६ 
* बिरवाडकर 
२. मजूर | as | TUT पांडुरंग चव्हाण ३१.०५.२०२७ 


अ. क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
Le | 2 3 | ek 
मजूर शिंक दत्ताराम काशिराम ३१.१२.२०२६ 
भे निळेकर 
र मजूर बिगी प्रकाश सिताराम ३१.०५.२०२६ 
धुपकर 
प्‌. मजूर | 9 | राजेंद्र दामोदर शिदे | २८.०२.२०२७ 
६. मजूर | 9 | प्रदिप नारायण पवार | ३१.०५.२०२७ 
9 मजूर | 9 | यशवंत लक्ष्मण सानप | ३०.०४.२०२७ 
; मजूर Ll एकनाथ दामोदर ३१.०५.२०२८ 
सावंत 
र मुकादम 00 सुरेश महिपत टेंबे २०.०५.२०२५ 
1१७. | मजूर ।_१____| शामकांत महिपत शिदे | २८.०२.२०२५ 
= कर मजूर ae सदाशिव नारायण ३१.०५.२०२५ 
पालकर 
१२. मजूर | af महिपत गणपत शिर्के | ३१.०५.२०२६ 
१३. मजूर | 9 | रमण बबन झांजे ३१.०५.२०२७ 
qW. मजूर | 9 | कुंडलिक बाबू निरगुडा | ३१.०१.२०२८ 
१५. मजूर | 4 | तुकाराम राघो शोंडे ३१.०५.२०२५ 
१६. मजूर | 9 | नरेश बाळाराम वावेकर | ३१.०५.२०२५ 
१७. मजूर | 4 | बाळू महादू सुपे ३०.०३.२०२८ 
१८. मजूर ।_१_ | काळू दुंदा निरगुडा २९.०२.२०२७ 
१९. कारकून | 9 | रविंद्र लक्ष्मण होळके | 30.08.2026 
२०. मजूर | 4 | सयाजी दामू कदम ३१.१२.२०२५ 
२१. चौकीदार | १ | बंडू कोंडू चव्हाण ३१.०५.२०२५ 
22. मजूर Pa] नारायण SRM कांबळी | 39.04.2020 
23. मजूर | 9 | सतिश अनंत नाकती ३१.०७.२०२८ 
२४. मजूर | 4 नरेंद्र दगडू दिवेकर ३०.११.२०२४. 
२५. मजूर | 9 | भालचंद्र अंबाजी पयेर | ३१.०३.२०३१ 
एकुण २५ 
4 का.अ.लघू पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
| चौकीदार | श्री.नंदु सिताराम ३१.०५.२०२७ 
गवळी 
एकुण a ae 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदसंख्या 


पदधारकाचे नांव 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


1 || 


एकंदर एकुण 


५६ 


MESHRAM 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
5.4.20=327F. 


F48fc9 1 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a841a4ee2d9 
ht 


5624fca82a93ab47, postalCode=400032, 


rialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2C 
B501F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM. 


14.10.07 18:32:07 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


